पन्हळघर ल.पा. योजना ता.माणगांव, 
जि.रायगड या योजनेस द्वितीय सुधारीत 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे बाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन निर्णय क्र. लपायो -२०२१/प्र. क्र.१३४ /खारभूमी 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक : २१ जून, २०२४ 


पहावे :- 
१) झासन निर्णय क्र. एम. आय. इ./१३७१/९८१७६/एम.आय.(आय) दिनांक १४.०४.१९७२ 
२) शासन निर्णय क्र. लपायो/ २००५/ ५३६ ( 928/04) खारभूमी,मंत्रालय,मुंबई ३२, 
दिनांक २७.०७.२००६ 
३) कार्यकारी संचाळक,कोंकण पाटबंधारे विकास महामंडळ,ठाणे यांचे पत्र जा.क्र.कोंपाविम/तां-८/ 
पन्हळघर /४१८४ /२०२३ दिनांक ०८.१२.२०२३ 


प्रस्तावना :- 


पन्हळघर लघु पाटबंधारे प्रकल्प ता. माणगांव, जि. रायगड या योजनेमध्ये मौजे पन्हळघर येथे 
पश्चिम वाहिनी नदी खोरे अंतर्गत सावित्री खोऱ्यातील स्थानिक नाल्यावर मातीचे धरण बांधण्यात येत 
आहे. सदर प्रकल्प कोंकण पाटबंधारे विकास महामंडळ अंतर्गत उर्वरीत महाराष्ट्र या प्रदेशांतर्गत आहे. या 
प्रकल्पामुळे 3.23 द.ल.घ.मी पाणीसाठा होऊन रायगड जिल्ह्यातील माणगांव तालुक्‍यातील २६७ हेक्‍टर 
क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. 

सदर योजनेस संदर्भाधिन क्र.१ येथील दि.१४.०४.१९७२ च्या शासन निर्णयान्वये दरसूची सन 
१९७१-७२ नुसार रु. ०.२३ कोटी रक्कमेस प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली होती. सदर 
योजनेस सन २००३-०४ च्या दरसुचीवर आधारीत रु.७.५७ कोटी किंमतीच्या प्रथम सुधारीत 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली होती. राज्य तांत्रिक सल्लागार समिती-२ 
(SLTAC-Il) यांच्या दि. 02.92.2020 रोजी झालेल्या १५१ व्या बैठकीतील चर्चेअंती योजनेच्या द्वितीय 
सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रस्तावाचा FAG अहवाल अंतिम केला आहे. त्यास अनुसरून शासन 
पुढील आदेशा निर्गमित करीत आहे. 


शासन निर्णय :- 

पन्हळघर लघु पाटबंधारे प्रकल्प ता. माणगांव, जि. रायगड या योजनेस दरसूची सन २०२२- 
२०२३ वर आधारित रु. १७,४५,४३,१९३/- ( अक्षरी रुपये सतरा कोटी पंच्चेचाळीस लक्ष त्रेचाळीस हजार 
एकशे व्र्याण्ण्व फक्‍्त)किंमतीस [कामाप्रीत्यर्थ रु. १२,७८,३१,२१४/- व अनुषंगिक खर्च 
रु.४,६७,११,९७९/- ] खालील अटींच्या अधीन राहून द्वितीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः HATA -२०२१/प्र. क्र.१३४/खारभूमी 


१) राज्य तांत्रिक सल्लागार समिती मार्फत सादर झालेल्या प्रस्तावातील धरण दुरुस्ती कामे द्वितीय सुधारीत 
प्रशासकीय मान्यता मधून वगळण्यात यावी व ही कामे प्रकल्पाच्या सुधारीत प्रशासकीय मान्यता खर्चातून 
करण्यात येऊ नयेत. 


२) " पन्हळघर लघु पाटबंधारे प्रकल्प ता. माणगांव, जि. रायगड " ही योजना द्वितीय सुधारीत प्रशासकीय 
मान्यता किंमतीच्या मर्यादेत व नियोजित वेळेत पूर्ण करावी. 

३) " पन्हळघर लघु पाटबंधारे प्रकल्प ता. माणगांव, जि. रायगड " या योजनेच्या द्वितीय सुधारीत 
प्रशासकीय मान्यता प्रस्तावामध्ये अंतर्भूत कामांना आवश्‍यक असलेली तांत्रिक मान्यता प्राप्त करुन घ्यावी. 
४) राज्य तांत्रीक सल्लागार समितीने योजनेच्या व कामाच्या अनुषंगाने दिलेल्या निर्देशांचे व त्रुटींची पुर्तता 
करण्यात यावी. 


५) “पन्हळघर लघु पाटबंधारे प्रकल्प ता. माणगांव, जि. रायगड ”या योजनेची द्वितीय सुधारीत प्रशासकीय 
मान्यता म्हणजे अहवालातील तांत्रीक बाबी निविदाविषयक क्षेत्रिय स्तरावरील निर्णयास मान्यता गृहीत 
धरली जाणार नाही. 
६) सदर योजनेसाठी कोणत्याही प्रयोजनार्थ मंजूर द्वितीय सुधारीत प्रशासकीस मान्यतेच्या मर्यादेबाहेर 
जाऊन, निधी वितरण अथवा अतिरिक्त खर्च न करण्याची जबाबदारी संपुर्णपणे क्षेत्रिय कार्यालयांची 
राहील योजनेची अंमलबजावणी करताना प्रचळीत शासन निर्णय, नियम, ७४७ तत्वे, वित्तीय अधिकार 
मर्यादा, विहित निविदा कार्यपध्दती अनुसरणे याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधीत क्षेत्रिय कार्यालयांची 
राहील. 
७) प्रकल्पावर मंजूर प्रथम सुधारीत मान्यता पेक्षा अधिकचा खर्च हा आस्थापना व अनुषंगिक बाबींवर 
झाल्याचे दिसून येते सदरच्या अधिकच्या खर्चास सक्षम स्तरावर मान्यता घेण्यात यावी. 
८) सदर प्रकल्पाच्या कामांच्या प्रापण सुचीस मान्यता देताना कार्यकारी संचालक यांनी उपरोक्त अटींची 
पूर्तता झाल्याबाबत खातरजमा करावी. 
९) प्रस्तावित बंद नलिका वितरण प्रणाली कामास कार्यकारी संचालक यांनी आर्थिक व्यवहार्यतेस मान्यता 
देण्यात यावी व सदर सुधारीत प्रशासकीय मान्यता मध्ये अंतर्भूत केलेल्या किंमतीपेक्षा खर्च वाढणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 

प्रकल्पाचा उपशिर्षनिहाय तरतूदींचा गोषवारा परिशिष्ट - "अ" मध्ये सोबत जोडला आहे. 


या योजनेच्या कामावरील खर्च मागणी मुख्य लेखाशीर्ष "४७०२ लहान पाटबंधारे यावरील भांडवली 
खर्च, ८००-इतर खर्च (१), सर्वसाधारण लघु पाटबंधारे योजना (१) " या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात 
यावा आणि तो मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या (कार्यासन 
१४३४) अनौपचारिक संदर्भ क्र. ३५/२४/१४३४ दिनांक २९.०१.२०२४ अन्वये तसेच वित्त विभागाच्या 
अनौपचारिक संदर्भ क्र.८०/२०२४/व्यय-१२ दिनांक १२.०२.२०२४ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः HATA -२०२१/प्र. क्र.१३४/खारभूमी 


या योजनेस प्रदान करण्यात आलेली द्वितीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता खारभूमी कार्यासनाच्या 
सुधारीत प्रशासकीय मान्यता नोंदवहीत २० या अनुक्रमांकावर नोंदविण्यात आली आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०६२११५१४११२८२७ असा आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRAVIN SHIVAJI KOLHE 
p RAV | N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 

RESOURCES DEPARTMENT, 

2.5.4.20=d3179b092692e5a493ad 1 3c482974ccf422b154ad3219 

b12b5a56d8ec2ed058 


९, postalCode=400032, st=Mah: 
serialNum| ber=ASCAFEFCF97B7EE559404B1081AE6CC80B0710E 
3FC3826245F60E43248C 12F10, cn=PRAVIN SHIVAJI KOLHE 
Date: 2024.06.21 15:29:42 +05'30' 

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


सहपत्र :- परिशिष्ट "अ 
प्रत, 


. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, यांचे सचिव मुंबई. 
. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, यांचे प्रधान सचिव मुंबई. 
. मा. उप मुख्यमंत्री, (जलसंपदा) महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, यांचे प्रधान सचिव मुंबई. 
. मा. उप मुख्यमंत्री, (वित्त व नियोजन) महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, यांचे प्रधान सचिव मुंबई. 
५. सर्व मा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
६. मा. विरोधी पक्ष नेते, विधानपरिषद/विधानसभा महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र राज्य,१/२ मुंबई / नागपूर 
८. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य,१/२ मुंबई / नागपूर. 
९. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२. 
१०. नियोजन विभाग (कार्यासन १४३४), मंत्रालय, मुंबई -३२. 
११. जिल्हाधिकारी, रायगड. 
१२. कार्यकारी संचाळक, कोंकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे. 
१३. महासंचालक, संकल्पचित्र, प्रशिक्षण, जलविज्ञान, संशोधन व धरण सुरक्षा, नाशिक. 
१४. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोंकण प्रदेश, मुंबई. 
१५.आंतर वित्त सल्लागार व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१६.उप सचिव (निवसं),जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२. 
१७.उप सचिव (लपा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२. 
१८.अवर सचिव (खारभूमी), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२. 
१९. अधीक्षक अभियंता, उत्तर कोंकण पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, कळवा - ठाणे. 
२०. अर्थ शाखा -१ व २, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
२१. खारभूमी कार्यासन (संग्रहार्थ). 


oc 4zv A -O 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः HATA -२०२१/प्र. क्र.१३४/खारभूमी 


परिशिष्ट - अ 
(शासन निर्णय जलसंपदा विभाग क्र लपायो -२०२१/प्र. क्र.१३४/खारभूमी, दिनांक : २१ जून, २०२४ चे परिशिष्ट) 
पन्हळघर ल.पा. योजना ता.माणगांव, जि.रायगड द्वितीय सुधारीत प्रशासकिय मान्यता उपशिर्षनिहाय तरतूदी 


द्वितीय सुप्रमा नुसार तरतुद (दरसूची सन २०२२-२०२३) 
(रुपये) 


णक न्याव 
मुख्य धरण 
७ [a et 


[roe 
९ | ओ-संकीर्ण 


ओ - संकीण ११,००,०००.०० 
एकूण ॥- मुख्य कालवे ७,१५,५९,८५३.०० 
क) | ॥-वितरणव्यवस्था ५,२२,४१८.०० 
एकूण किंमत (अ--ब--क) १२,७८,३१,२१४.०० 
अनुषंगिक खर्च ४,६७,११,९७९.०० 
एकूण १७,४५,४३,१९३.०० 


PRAVIN SHIVAS] ८७४५५५७ हातत 


560882९6 


KOLHE ee ee 
(प्रविण कोल्हे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः HATA -२०२१/प्र. क्र.१३४/खारभूमी 


योजनेची ठळक वैशिष्टे :- 
शि पन्हळघर ल.पा. योजना सिचन । २६७ हेक्‍टर 
क्षेत्र 
योजनेचा एकूण पाणीसाठा ३.२३ द.ल.घ.मी. 
लाभव्यय गुणोत्तर ३.०६ (मापदंड १ पेक्षा अधिक) योजना मापदंडात 
बसते. 
४ । आर्थिक परतावा दर १२.४४ % (मापदंड १२% पेक्षा अधिक) 


योजना मापदंडात बसते. 


4 


पाणीसाठा किंमत प्रती सघमी 


रू. ५४,०३८/- प्रती सघमी (मापदंड रु. १,७६,७२० 
प्रती सघमी पेक्षा कमी) योजना मापदंडात बसते. 


PRAVIN 
SHIVAJI KOLHE 222 


(प्रविण कोल्हे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


